RNINo . MAHBIL/ 2012/ 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ९ , अंक - २८ ] 


गुरुवार ते बुधवार, जुलै ९ - १५, २०२० / आषाढ १८ - २४, शके १९ ४२ 


[ पृष्ठे १५ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
कलम ११ नुसार. 

प्राथमिक अधूिसचना 


शक्यता आहे, असे वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबतच्या जोडलेल्या 
अनुसूची ‘ दोन मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित 
करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक भूसं/ कक्ष -१० /३/ कावि -७००/ २०२०.- ज्याअर्थी, भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम 
३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन 
विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/ २०१४/ प्र . क्र . ७७/ अ -२, दिनांक १ ९ 
जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा 
करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या 
एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा 
अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , 
अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश 
“ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात 
आला आहे ) आवश्यकता आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची ‘ चार मध्येदिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची ‘पाच मध्ये दिलेला आहे ; 

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट- कलम (४- अ) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण- चार 
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर 
कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर 
जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे 
बुद्धिपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 


वि ( एच ) ६० 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ९ - १५ , २०२० / आषाढ १८ - २४ , शके १९ ४२ 


समाजाला होणारे लाभ : वाहतुकीसाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध 
होईल . 

अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : 


लागू नाही. 


तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५) अनुसार , 
जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) 
याच्या नियम १० च्या उपनियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि 
अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण 
करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), 
पाटबंधारे क्रमांक १, नाशिक, जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार , नाशिक 
यांस पदनिर्देशित करीत आहेत. 


अनुसूची - चार 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : सदरचा सिन्नर -शिर्डी राष्ट्रीय 
महामार्ग क्रमांक ३ ९ रस्ता असून 

परिसरातील 

वाहतूक व दळण 
वळणाच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. त्याप्रमाणे सदरचा रस्ता सद्यस्थितीत 
अस्तित्वात आहे. त्यामुळे रहदारीचा व परिसरातील लोकांच्या दृष्टीने 
आवश्यक आहे . 


अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
जिल्हा नाशिक , तालुका सिन्नर, गाव सिन्नर 
सर्व्हे नंबर/ 

अंदाजित क्षेत्र 


अनुसूची - पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचेपदनाम : 


लागू नाही. 


गट नंबर 


१ 


२ 


हे . आर 


६१४/ १ - अ पै. 


० १० 


-- 


( ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : लागू नाही. 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 
त्या अधिसूचनेचा तपशील : लागू नाही. 

टीप.- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), 
पाटबंधारे क्रमांक १, नाशिक यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 
येईल . 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


सूरज मांढरे, 


प्रकल्पाचे नाव : सिन्नर -शिर्डी राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ३९ रस्ता 
सुधारणेकरिता. 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : रस्त्यासाठी. 


जिल्हाधिकारी, नाशिक. 


नाशिक , ७ जुलै २०२० . 


उपजिल्हाधिकारी यांजकडून 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक भूसंपादन/ कावि/ एसआर-४/ २०२०. - ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११ /२०१४/ प्र. क्र . ७७/ अ -२, दिनांक १९ जानेवारी 
२०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ३ च्या खंड ( झेड -ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल 
इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन 
असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबतच्या जोडलेल्या परिशिष्ट एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आलेला आहे) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 
असे वाटते ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबतच्या जोडलेल्या परिशिष्ट ‘दोन मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ९ - १५, २०२० / आषाढ १८ - २४, शके १९ ४२ 


३ 


- 


- 


पोट- कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट 
तीन मध्ये दिलेली आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबतच्या परिशिष्ट चार मध्ये दिलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
यासोबतच्या जोडलेल्या परिशिष्ट पाच मध्ये दिलेला आहे ; 


त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण- चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनींचा 
अथवा त्याच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही 


परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून , 
अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (५) अनुसार , जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाईमिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम 
१० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचेव पूर्ण करणार असल्याचे देखील 
घोषित करण्यात येत आहे ; 


सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तीस आपल्या लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहे त्या अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून ६० दिवसांच्या 
आत उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन क्रमांक १, धुळे यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात. 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन क्रमांक १, धुळे यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 

ज्यासाठी जमिनी संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन.- निम्न पांझरा ( अक्कलपाडा) मध्यम प्रकल्प, तालुका साक्री, जिल्हा धुळे, मौजे कावठी, 
तालुका-जिल्हा धुळे प्रकल्पाच्या डाव्या कालव्यावरील वितरिका क्रमांक ५ ची मायनर व सब मायनरचा भूसंपादन प्रस्ताव . 


परिशिष्ट १ 


प्रकल्पासाठी आवश्यक असणाऱ्या जमीन संपादनाचा तक्ता 


जमिनींचा तपशील 


जिल्हा धुळे , तालुका धुळे, गाव कावठी 


गट नंबर 


एकूण क्षेत्र 


संपादन करावयाचे क्षेत्र 


लागवडीलायक 

क्षेत्र 


पो . ख . 
क्षेत्र 


एकूण 
क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


४ 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


८१५ 


३ ७१ 


० ३१ 


O 


३१ 


५५१ 


४ ९९ 


० 


१२ 


० ०२ 


0 


१४ 


५८६ 


२ ३३ 


O 


४२ 


० ०५ 


. 


४७ 


५२२ 


४ ७१ 


० ३३ 


० ०६ 


O 


३ ९ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ९ - १५, २०२० / आषाढ १८ - २४, शके १९ ४२ 


, 


परिशिष्ट १ 


चालू 


गट नंबर 


एकूण क्षेत्र 


संपादन करावयाचे क्षेत्र 


पो . ख . 


लागवडीलायक 

क्षेत्र 


एकूण 
क्षेत्र 


क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


४ 


५२५ 


५ ३६ 


० २० 


० २० 


५३५/२ 


२ १० 


० १८ 


0 


०४ 


० २२ 


५३६ 


२ ९ ४ 


0 


२२ 


०२ 


० २४ 


४४५ 


४ ५० 


O 


१७ 


O 


१७ 


४४७ 


३ ९ ६ 


० ०५ 


० ०५ 


५१२ 


३ ३६ 


० २५ 


० २५ 


एकूण 


३७ ९ ६ 


२ २५ 


० १ ९ 


२ ४४ 


परिशिष्ट २ 


सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील 


प्रकल्पाचे नाव : निम्नपांझरा ( अक्कलपाडा) मध्यम प्रकल्प , तालुका साक्री, जिल्हा धुळे . 

प्रस्तावाचे प्रयोजन : प्रकल्पाच्या डाव्या कालव्यावरील वितरिका क्रमांक ५ ची मायनर व सब मायनरचा भूसंपादन प्रस्ताव मौजे कावठी , 
तालुका-जिल्हा धुळे. 


परिशिष्ट ३ 


विस्थापनाबाबतचा तपशील 


सदर प्रकल्पाच्या प्रस्तावित कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबतचा तपशील निरंक 
आहे. 


परिशिष्ट ४ 


सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम , २०१८ चे कलम १०- क नुसार राज्य शासनास , लोकहितास्तव, राजपत्रातील 
अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण ३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून ( ख) सिंचन व विद्युतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत 
सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल . सदर प्रस्ताव कलम १०- क ( ख) सिंचन व विद्युतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्प या व्याख्येमध्ये 
बसत असल्याने सदर प्रकरणी सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही . 


परिशिष्ट ५ 


प्रशासकीय नियुक्तीचा तपशील 
प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्रशासकाची नियुक्त करण्यात आलेली नाही. 

श्रीकुमार चिंचकर , 

उपजिल्हाधिकारी, 

भूसंपादन क्रमांक १, धुळे. 
धुळे , २२ जून २०२०. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ९ - १५, २०२० / आषाढ १८ - २४, शके १९ ४२ 


५ 


- 


अध्यक्ष, नगरपरिषद यांजकडून 
कोपरगाव नगरपरिषद , कोपरगाव 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये 


क्रमांक साबां/ वशि -३/ ५४/ ६७३/ २०२०.- ज्याअर्थी, अध्यक्ष , कोपरगाव नगरपरिषद , कोपरगाव , तालुका 

कोपरगाव , जिल्हा अहमदनगर 
यांचेकडून कोपरगाव नगरपरिषदेची दुसरी सुधारित विकास योजना महाराष्ट्र शासनाचे नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस 
१६१२/५२३ (न)/ पुनर्बाधणी क्र . ५९/ प्र. क्र . १०४ (ब)/ २०१२ / नवि-९, दिनांक २८ डिसेंबर २०१२ अन्वये मंजूर केलेली आहे. 

आता, प्रस्तुत मंजूर सुधारित शहर विकास योजनेमध्ये कोपरगाव नगरपरिषदेने २६ जुलै २०१८ रोजी सर्वसाधारण सभेने मंजुरी 
केलेला ठराव क्रमांक ३९, दिनांक २० जानेवारी २०१६ नुसार महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ चे कलम 
३७ अन्वये खालीलप्रमाणे गौण फेरबदल करणेचे ठरविले आहे . 


मंजूर विकास योजनेतील प्रस्ताव 


प्रस्तावित गौण फेरबदल 


१ 


२ 


कोपरगाव नगरपरिषद , कोपरगाव यांचे हद्दीतील मंजूर विकास कोपरगाव नगरपरिषद, कोपरगाव यांचे हद्दीतील मंजूर विकास 
योजनेमध्ये सर्व्हे क्रमांक ४ पैकी " ग्रीन बेल्ट करिता आरक्षित आहे . योजनेतील सर्व्हे क्रमांक ४ पैकी क्षेत्र २५ आर “ ग्रीन बेल्ट " या 

आरक्षणातून वगळण्यात येऊन “निवासी क्षेत्रामध्ये समाविष्ट करणे . 
वरील गौण फेरबदल दर्शविणारे भाग नकाशे नागरिकांचे अवलोकनार्थ कोपरगाव नगरपरिषद, कोपरगाव , तालुका कोपरगाव, जिल्हा 
अहमदनगर यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत पाहण्यास खुले ठेवण्यात आलेले आहेत . 

प्रस्तुत गौण फेरबदलाचे बाबतीत कोणाच्या काही सूचना / हरकती असतील तर त्यांनी ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात 
प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून एक (१) महिन्याच्या आत नगरपरिषदेकडे लेखी स्वरूपात सादर कराव्यात. नगरपरिषद सदरचा प्रस्ताव 
शासनास मंजुरीसाठी सादर करण्यापूर्वी सदरच्या सूचना / हरकतींबाबत विचार केला जाईल. मुदतीनंतर आलेल्या सूचनांचा / हरकतींचा विचार 
केला जाणार नाही. 


विजय सुर्यभान वहाडणे, 


अध्यक्ष, 


कोपरगाव नगरपरिषद , कोपरगाव . 

जिल्हा अहमदनगर 


कोपरगाव , ८ जुलै २०२०. 


KOPERGAON MUNICIPAL COUNCIL 


Appendix " A " 


Under Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 


क्रमांक साबां/ वशि -३/५४/ ६७३/२०२०.- Whereas the President, Kopargaon Municipal Council , Kopargaon, 
taluka Kopargaon , district Ahmednagar ( Second Revised ) Development Plan of Kopargaon Municipal 
Council has been sanctioned by the Urban Development Department, Government of Maharashtra 
vide it s Notification No. TPS - 1612/ 523 ( Ny/ Recon No. 59/CR-104 ( A)/ 2012/ UD- 9, dated 28th December 


2012. 


Now , the Kopargaon Municipal Council has proposed following minor modification in the said 
Development Plan under Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 as 
Council resolved vide it s Council Resolution No. 39 , dated 26th July 2018 . 


, 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ९ - १५, २०२० / आषाढ १८ - २४, शके १९ ४२ 


- 


Proposed Minor Modification 


Existing Proposal in Sanctioned 

Development Plan 


2 


In the sanctioned Development Plan of Kopergaon 
Municipal Council, Sr. No. 4 (p .), "Green Belt " . 


In the sanctioned Development Plan ofKopergaon 
Municipal Council , Sr. No. 4 (part) Reservation 
Area 25.00 R reserved for "Green Belt" is to be 
deleted from reservation and included in the 
" Residential Zone " . 


The part plan showing aforesaid proposed minor modification is kept open for inspection for 
the public during the office hours on any working days in the office of Kopargaon Municipal Council. 


Those who have suggestion / objections on the proposals of aforesaid minor modification may 
submit their suggestions / objections to Kopargaon Municpal Council in writing within one month from 
the date of publication of Notice in the Maharashtra Government Gazette . The Suggestions/ objections 
will be considered by the Council before submitting the proposed modification to the Government 
for sanction . Any suggestions / objections received after time limit will not be considered . 


VIJAY SURYABHAN VAHADANE , 

President, 
Kopargaon Municipal Council, 
taluka Kopargaon , district Ahmednagar. 


Kopargaon, 8th July 2020 . 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


२५ फेब्रुवारी २०२० रोजीचे ००.०१ वाजलेपासून दिनांक २३ मार्च 
२०२० रोजीचे २३.५५ वाजेपावेतो मुंबई पोलीस कायदा कलम 
३७ ( १) ( ३) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी होऊन प्रसिद्धी होणेस 
विनंती केलेली आहे. 


वाचले : ( १) पोलीस अधीक्षक , धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक 

जिविशा/परीक्षा-४२८ / २०२० , दिनांक ११ फेब्रुवारी 
२०२० . 


. 


( २) मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ 

( १) ( ३). 


आदेश 


तरी धुळे जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्याकामी पोलिसांना 
मदत व्हावी म्हणून पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी सादर केलेला 
अहवाल व वरील परिस्थिती पाहता माझी खात्री झालेने संपूर्ण 
धुळे जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी व 
परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी 

म्हणून 
मी , गंगाथरन डी ., जिल्हादंडाधिकारी, धुळे , मला उपोद्घातात 
नमूद अनुक्रमांक ( २) अन्वये मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे 
कलम ३७ (१) ( ३) नुसार प्राप्त असलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून धुळे जिल्ह्यातील कोणत्याही इसमास पुढील कृत्ये करण्यास 
याद्वारे मनाई करीत आहे. 


क्रमांक ड / कक्ष-३/ एमएजी-२/ कावि-३५५/ २०२०.- उपोद्घातातील 
नमूद अनुक्रमांक (१) अन्वये पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी कळविले 
आहे की , महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण 
मंडळातर्फे माहे फेब्रुवारी / मार्च मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक 
प्रमाणपत्र परीक्षा (१२ वी ) ह्या दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२० ते 
दिनांक १८ मार्च २०२० पावेतो व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र 
परीक्षा ( १० वी ) ह्या दिनांक ३ मार्च २०२० ते दिनांक २३ मार्च 
२०२० या कालावधीत आयोजित करण्यात येणार आहेत . तसेच 
धुळे जिल्ह्यात उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (१२ वी) चे एकूण 
४४ परीक्षा केंद्र / उपकेंद्र व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा 
( १० वी ) चे एकूण ६३ परीक्षा केंद्र / उपकेंद्र असून त्यापैकी 
१२ वी चे १५ व १० वी चे १२ परीक्षा केंद्र संवेदनशील 
असलेबाबत नमूद करण्यात आलेले आहे. त्याअनुषंगाने जिल्ह्यातील 
कायदा व सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी दिनांक 


( अ) सोटे, तलवारी, बंदुका, भाले, सुरे , लाठ्या किंवा शारीरिक 

दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही हत्यारे 

अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे 
( ब ) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थ किंवा 

स्फोटक पदार्थ किंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे ; 


( क ) दगड अगर अस्त्रे सोडावयाची अगर फेकण्याची हत्यारे , 

साधने इत्यादी तयार करणे , जमा करणे आणि बरोबर 


नेणे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ९ - १५, २०२० / आषाढ १८ - २४, शके १९ ४२ 


- 


( ड) सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे, 

हावभाव करणे अथवा सोंग आणणे ; 


वाचले : ( १) पोलीस अधीक्षक , धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक 

जिविशा/ प्रतिबंधात्मक आदेश-११८ / २०२० , दिनांक 
९ एप्रिल २०२० . 


( इ) जाहीरपणे घोषणा करणे, गाणे म्हणणे, वाद्ये वाजविणे ; 


( फ ) कोणत्याही व्यक्तीची आकृती किंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे ; 


( २ ) मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ 

( १) ( ३). 


आदेश 


( ग) सभा घेण्यास , मिरवणूक काढण्यास , पाच किंवा पाचापेक्षा 

जास्त व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ; 


( ह ) संबंधित उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांनी दिलेल्या 


, 


परवानगीशिवाय काढण्यात आलेले मोर्चे, रॅली , सभा ; 


मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) ( ३) हा 
आदेश ज्यांना लाठी अगर तत्सम वस्तू 

घेतल्याशिवाय चालता येत 
नाही, अशा अपंग इसमांना लागू नाही. तसेच शासनाच्या सेवेतील 
ज्या व्यक्तींना आपल्या वरिष्ठांचे आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार 
बाळगणे आवश्यक आहे , त्यांना 

लागू 

होणार नाहीत . 


क्रमांक ड/कक्ष-३/एमएजी-२ / कावि-६९ ०/ २०२०.- उपोद्घातातील 
नमूद अनुक्रमांक (१) अन्वये पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी कळविले 
आहे की , दिनांक १४ एप्रिल २०२० रोजी डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर 
जयंती व दिनांक २५ एप्रिल २०२० रोजी मुस्लीम बांधवांचा पवित्र 
रमजान महिना हे सण साजरे होणार आहेत. तसेच संपूर्ण भारत 
देशात कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव होऊ नये याकरिता लॉकडाऊन 
करण्यात आलेले आहे. तरी धुळे जिल्ह्याची जातीय पार्श्वभूमी 
पाहता हिंदू-मुस्लीम व दलित - सवर्ण या समाजांमध्ये किरकोळ 
कारणांवरून वाद उद्भवू शकतो. त्याअनुषंगाने जिल्ह्यातील कायदा 
व सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी दिनांक १२ एप्रिल 
२०२० चे ००.०१ वाजेपासून ते दिनांक २६ एप्रिल २०२० चे 
२३.५५ वाजेपावेतो मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ ( १) (३) चे 
प्रतिबंधात्मक आदेश जारी होऊन प्रसिद्धी होणेस विनंती केलेली 
आहे. 


तसेच, मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ (३) 
नुसार संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांचे 
पूर्वपरवानगीशिवाय पाचपेक्षा जास्त व्यक्तींचा समावेश असलेल्या 
कोणत्याही मंडळीस ( जमावास) किंवा मिरवणुकीस मनाई करीत 
आहे व सदर कालावधीत सभा, मिरवणुका, मोर्चे, मीटिंग, कार्यक्रम 
व रॅली इत्यादी परवानगीबाबत स्थानिक पोलीस स्टेशनच्या 
अधिकाऱ्यांच्या सहमतीने संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी 
दंडाधिकारी यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखणेबाबत योग्य तो निर्णय 
घेऊन परवानगी द्यावी . अशी देण्यात आलेली परवानगी , तसेच 
लग्न मिरवणुका, धार्मिक मिरवणुका, आठवडे बाजार अगर 
प्रेतयात्रेच्या जमावास सदर निबंध लागू नाहीत. 


तरी धुळे जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याकामी 
पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी सादर 
केलेला अहवाल व वरील परिस्थिती पाहता माझी खात्री झालेने 
संपूर्ण धुळे जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी 
व परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून 
मी , दिलीप जगदाळे , जिल्हादंडाधिकारी, धुळे, मला उपोद्घातात 
नमूद अनुक्रमांक ( २) अन्वये मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे 
कलम ३७ (१) ( ३) नुसार प्राप्त असलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून धुळे जिल्ह्यातील कोणत्याही इसमास पुढील कृत्ये करण्यास 
याद्वारे मनाई करीत आहे. 


सदरचा आदेश हा दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२० रोजीचे ००.०१ 
वाजेपासून ते दिनांक २३ मार्च २०२० रोजीचे २३.५५ वाजेपावेतो 
संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात अंमलात राहील. 


- 


सदरचा आदेश हा दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२० रोजी माझे 
सही व कार्यालयाचे शिक्क्यानिशी दिला असे. 


( अ) सोटे, तलवारी, बंदुका, भाले, सुरे , लाठ्या किंवा शारीरिक 

दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही हत्यारे 
अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे ; 


गंगाथरन डी . , 
जिल्हादंडाधिकारी, धुळे . 


( ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थ किंवा 

स्फोटक पदार्थ किंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे ; 


धुळे, २४ फेब्रुवारी २०२०. 


( क ) दगड अगर अस्त्रे सोडावयाची अगर फेकण्याची हत्यारे, 

साधने इत्यादी तयार करणे, जमा करणे आणि बरोबर 


नेणे ; 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ९ - १५ , २०२० / आषाढ १८ - २४ , शके १९ ४२ 


- 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


( ड) सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे, 

हावभाव करणे अथवा सोंग आणणे ; 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम २१ अन्वये 


( इ) जाहीरपणे घोषणा करणे, गाणे म्हणणे , वाद्ये वाजविणे ; 


नोंदणी रद्द . 


- 


( फ ) कोणत्याही व्यक्तीची आकृती किंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे ; 


आदेश 


( ग) सभा घेण्यास , मिरवणूक काढण्यास , पाच किंवा पाचापेक्षा 

जास्त व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ; 


क्रमांक वि -१/ बोदवड सार्व. एज्यु./ क . २१/ नों . रद्द/ ८०/ २०२०. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम २१ अन्वये 
दि बोदवड सार्वजनिक को - ऑपरेटिव्ह एज्युकेशन सोसायटी लिमिटेड, 
बोदवड ही संस्था, नोंदणी क्रमांक जी -३०२/ १९ ४६, दिनांक २५ 
फेब्रुवारी १९ ४६ अन्वये नोंदणी झालेली सहकारी संस्था आहे . 


( ह) संबंधित उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांनी दिलेल्या 


परवानगीशिवाय काढण्यात आलेले मोर्चे रॅली, सभा 


मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) (३) हा 
आदेश ज्यांना लाठी अगर तत्सम वस्तू घेतल्याशिवाय चालता येत 
नाही , अशा अपंग इसमांना लागू नाही, तसेच शासनाच्या सेवेतील 
ज्या व्यक्तींना आपल्या वरिष्ठांचे आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार 
बाळगणे आवश्यक आहे, त्यांना 

लागू 

होणार नाहीत . 


तसेच, मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ ( ३ ) 
नुसार संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांचे 
पूर्वपरवानगीशिवाय पाचपेक्षा जास्त व्यक्तींचा समावेश असलेल्या 
कोणत्याही मंडळीस ( जमावास) किंवा मिरवणुकीस मनाई करीत 
आहे व सदर कालावधीत सभा , मिरवणुका, मोर्चे, मीटिंग , कार्यक्रम 
व रॅली इत्यादी परवानगीबाबत स्थानिक पोलीस स्टेशनच्या 
अधिकाऱ्यांच्या सहमतीने संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी 
दंडाधिकारी यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखणेबाबत योग्य तो निर्णय 
घेऊन परवानगी द्यावी. अशी देण्यात आलेली परवानगी, तसेच 
लग्न मिरवणुका, धार्मिक मिरवणुका, आठवडे बाजार अगर 
प्रेतयात्रेच्या जमावास सदर निर्बंध लागू नाहीत. 


या संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सहकार कायद्याव्यतिरिक्त मुंबई 
सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम , १९ ५० चे कायद्यान्वये , 
संस्थेच्या नावात कोणताही बदल न करता दि बोदवड सार्वजनिक 
को - ऑपरेटिव्ह एज्युकेशन सोसायटी लिमिटेड , बोदवड , नोंदणी 
क्रमांक ई-३३/ जळगाव, दिनांक १८ जुलै १९ ५३ या संस्थेची नोंदणी 
केलेली असून , याच संस्थेनुसार बोदवड तालुक्यात सन १९ ५३ 
पासून ते आजतागायत शैक्षणिक कार्य करीत असल्याचे आढळून 
आल्याने, या संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सन १ ९ ५३ पासून सहकार 
कायद्यान्वये नोंदविलेल्या संस्थेचे कामकाज करण्याचे बंद केलेले 
असून या संस्थेचा कारभार सन १९ ५३ पासून गुंडाळला गेलेला 
असल्याने, दि बोदवड सार्वजनिक को - ऑपरेटिव्ह एज्युकेशन 
सोसायटी लिमिटेड , बोदवड या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जी -३०२/ 
१९ ४६, दिनांक २५ फेब्रुवारी १९ ४६ रोजी नोंदणी झालेल्या सहकारी 
संस्थेची नोंदणी मी , नामदेव सूर्यवंशी, सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , बोदवड रद्द करीत आहे. 


- 


या आदेशाचे तारखेपासून सदरची संस्था विघटित झाली आहे 
असे समजण्यात यावे. तसेच ती संस्था या आदेशाचे तारखेपासून 
निगम निकाय म्हणून अस्तित्वात असल्याचे बंद झाले आहे. 


सदरचा आदेश हा दिनांक १२ एप्रिल २०२० रोजीचे ००.०१ 
वाजेपासून ते दिनांक २६ एप्रिल २०२० रोजीचे २३.५५ वाजेपावेतो 
संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात अंमलात राहील. 


सदरचा आदेश आज दिनांक २ जून २०२० रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 


सदरचा आदेश हा दिनांक १० एप्रिल २०२० रोजी माझे 
सही व कार्यालयाचे शिक्क्यानिशी दिला असे. 


नामदेव सूर्यवंशी, 

सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था , बोदवड , 


दिलीप जगदाळे , 
जिल्हादंडाधिकारी, धुळे . 


जिल्हा जळगाव. 


धुळे , १० एप्रिल २०२०. 


बोदवड , २ जून २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ९ - १५, २०२० / आषाढ १८ - २४, शके १९ ४२ 


९ 


, 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


( दुसरा शनिवार ) व दिनांक १२ जानेवारी २०२० (रविवार) रोजीचे 
सुट्टीस जोडून याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 


आदेश 


क्रमांक बी -२/ २८७/ सन २०२०.- श्री . राजू 

अशोक शिवरात्री, 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग, साक्री यांना दिनांक १६ जानेवारी २०२० ते दिनांक १८ 
जानेवारी २०२० पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा 
दिनांक १५ जानेवारी २०२० (मकर संक्रांत) व दिनांक १ ९ जानेवारी 
२०२० ( रविवार) रोजीचे सुट्टीस जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात 
येत आहे . तसेच दिनांक १४ जानेवारी २०२० रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक २० जानेवारी २०२० रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . शैलेश रंगनाथ उगले, जिल्हा 
न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच श्री . शैलेश रंगनाथ उगले यांचे वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 


श्री . शैलेश रंगनाथ उगले, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर , जिल्हा 
न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचेकडे सोपविण्यात 
आला होता. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . राजू अशोक शिवरात्री यांना 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, साक्री या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत 
आहे. 


श्री . शैलेश रंगनाथ उगले, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते कामावर 
रूजू 

होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे स्वास्थ्य 
प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे. 


श्री . राजू 

अशोक शिवरात्री, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, साक्री यांचे उपरोक्त 
अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . राजेश शिवाजीराव वानखेडे, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री यांचेकडे सोपविण्यात आला 
आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १९ ८१ चा नियम ३९ 
खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . शैलेश 
रंगनाथ उगले, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले 
नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


धुळे , १६ जानेवारी २०२० . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चा नियम ३९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . राजू 
अशोक शिवरात्री, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, साक्री या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 


पहा.- १. श्री . शैलेश रंगनाथ उगले, जिल्हा न्यायाधीश-१ व 

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचेकडील इंग्रजी पत्र 
जावक क्रमांक २४ ९/ २०२० , दिनांक १४ जानेवारी 
२०२० व त्यासोबत सादर केलेला दिनांक २ जानेवारी 
२०२० ते दिनांक ६ जानेवारी २०२० पावेतो एकूण ५ 
दिवसांची परिवर्तित रजा कार्योत्तर मंजुरीबाबतचा अर्ज 
व त्यावरील सहायक अधीक्षक ( रोख व वित्त विभाग), 
जिल्हा न्यायालय, धुळे यांनी दिलेले दिनांक ३० जून 
२०२० अखेर श्री . शैलेश रंगनाथ उगले यांचे रजेचे 
खाती ९ ४ दिवस परिवर्तित रजा शिल्लक असल्याबद्दलचे 


धुळे , १४ जानेवारी २०२० . 


आदेश 


प्रमाणपत्र. 


क्रमांक बी -१/ ३३२ / सन २०२०.- श्री . शैलेश रंगनाथ उगले, 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक 
८ जानेवारी २०२० ते दिनांक १० जानेवारी २०२० पावेतो अशी 
एकूण ३ दिवसांची परिवर्तित रजा दिनांक ११ जानेवारी २०२० 


२. महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १९८१ चा नियम 


३ ९ . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ९ - १५, २०२० / आषाढ १८ - २४, शके १९ ४२ 


- 


३. धुळे जिल्हा न्यायालयाचे का . आ . क्र . १८३/ २०१९ , 

दिनांक ३ ऑगस्ट २०१९ . 


धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले 
नसते, तर ते जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


४. जिल्हा न्यायालय , धुळे यांचेकडील पत्र , जा . क्र . 

५८१६/ २०१ ९ , दिनांक ३० डिसेंबर २०१९ . 


मंगला जनार्दन धोटे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

धुळे. 


आदेश 


धुळे , १६ जानेवारी २०२० . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


- 


क्रमांक बी -१/ ३३३/ सन २०२०.- श्री . शैलेश रंगनाथ उगले , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक 
२ जानेवारी २०२० ते दिनांक ४ जानेवारी २०२० पावेतोची अर्जित 
रजा पहा क्रमांक ( ४) अन्वये मंजूर करण्यात आलेली होती, 
तथापि, श्री . शैलेश रंगनाथ उगले, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, धुळे यांनी दिनांक २ जानेवारी २०२० ते दिनांक 
६ जानेवारी २०२० पावेतोचा वैद्यकीय रजा कार्योत्तर मिळणेबाबतचा 
तसेच दिनांक २ जानेवारी २०२० ते दिनांक ४ जानेवारी २०२० 
पावेतोचा मंजूर अर्जित रजा रद्द होणेबाबतचा अर्ज पहा क्रमांक 
( १) अन्वये सादर केलेला आहे. यास्तव दिनांक २ जानेवारी 
२०२० ते दिनांक ४ जानेवारी २०२० पावेतोची मंजूर अर्जित 
रजा रद्द करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक २ जानेवारी २०२० 
ते दिनांक ६ जानेवारी २०२० पावेतो अशी एकूण ५ दिवसांची 
परिवर्तित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा / १७/ सन २०२०.- श्री . एस . वाय. भोसले , 
जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , संगमनेर यांची 
दिनांक १६ जानेवारी २०२० ते दिनांक २४ जानेवारी २०२० 
रोजीची एकूण ९ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक १५ जानेवारी २०२० रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २७ जानेवारी २०२० रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . शैलेश रंगनाथ उगले , जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे श्री . शैलेश रंगनाथ उगले 
यांचे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस . वाय . भोसले यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, संगमनेर या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, संगमनेर या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
येत आहे . 


श्री . शैलेश रंगनाथ उगले, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर , जिल्हा 
न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचेकडे सोपविण्यात 


श्री . एस . वाय. भोसले, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, संगमनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . डी . एस . घुमरे , जिल्हा 
न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, संगमनेर यांचेकडे ठेवण्यात 


येत आहे. 


आला होता . 


श्री . एस . वाय. भोसले, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, संगमनेर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
संगमनेर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


श्री . शैलेश रंगनाथ उगले, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते कामावर 
रूजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे स्वास्थ्य 
प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे . 


. 


अहमदनगर , १५ जानेवारी २०२० . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९ ८१ चा नियम ३९ 
खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . शैलेश 
रंगनाथ उगले, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ९ - १५, २०२० / आषाढ १८ - २४, शके १९ ४२ 


११ 


- 


आदेश 


इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
आले होते . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ६/ सन २०२०.- श्री . ए. एम . शेटे , जिल्हा 
न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची दिनांक 
१४ जानेवारी २०२० रोजीची एक दिवसाची मंजूर करण्यात आलेली 
किरकोळ रजा याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे . त्याऐवजी त्यांची 
दिनांक १४ जानेवारी २०२० व दिनांक १५ जानेवारी २०२० 
रोजीची एकूण दोन दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


श्री . एस . एम . बेलकर , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, नेवासा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . एस . एम . तापकीरे , जिल्हा न्यायाधीश-२ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नेवासा यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता . 


श्री . एस . एम . बेलकर, जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, नेवासा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर 
गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
नेवासा या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए. एम . शेटे यांना जिल्हा 
न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
जिल्हा न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या 
पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचेपद 
रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


श्रीकांत ल . आणेकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

अहमदनगर . 


अहमदनगर , १६ जानेवारी २०२० . 


जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


श्री . ए . एम. शेटे , जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . एच. एस. सातभाई, जिल्हा 
न्यायाधीश-५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांचेकडे 
ठेवण्यात आलेला होता. 


आदेश 


श्री . ए. एम . शेटे , जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित 
रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 
असते . 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ ३३/ सन २०२०.- श्री. यु. व्ही . जोशी , 
७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांची दिनांक 
७ जानेवारी २०२० ते दिनांक १० जानेवारी २०२० रोजीची एकूण 
४ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 
त्यांना दिनांक ६ जानेवारी २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक १३ जानेवारी २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


अहमदनगर , १६ जानेवारी २०२० . 


- 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . यु. व्ही . जोशी यांना ७ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांना ७ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत 
आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ७ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत 
आहे. 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ २२ / सन २०२०.- श्री . एस . एम . बेलकर, 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नेवासा यांची 
दिनांक ७ जानेवारी २०२० ते दिनांक १४ जानेवारी २०२० रोजीची 
एकूण ८ दिवसांची वैद्यकीय रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 


श्री . यु . 

व्ही . जोशी , ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . पी . एन. कुलकर्णी, ८ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस . एम . बेलकर यांना जिल्हा 
न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नेवासा या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नेवासा या पदी पर्यायी 


श्री . 


यु. 

व्ही . जोशी , ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ९ - १५, २०२० / आषाढ १८ - २४, शके १९ ४२ 


- 


नसते तर ते ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ४ थे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
येत आहे . 


अहमदनगर , ६ जानेवारी २०२० . 


, 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ ६० / सन २०२०.- श्रीमती जे. व्ही . पेखळे 
पुरकर , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, संगमनेर यांची 
दिनांक २ जानेवारी २०२० ते दिनांक ४ जानेवारी २०२० रोजीची 
एकूण ३ दिवसांची वाढीव अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 


श्रीमती के . पी . राठौर , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार दिनांक १५ जानेवारी २०२० रोजी श्रीमती 
एम . बी . आत्तार, ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर 
यांचेकडे व दिनांक १६ जानेवारी २०२० रोजीपासून ते दिनांक 
२० जानेवारी २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्री . जी. व्ही . 
देशपांडे, ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती जे. व्ही . पेखळे - पुरकर यांना 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
येत आहे. 


श्रीमती के. पी . राठौर, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


- 


अहमदनगर , १३ जानेवारी २०२० . 


आदेश 


- 


श्रीमती जे. व्ही. पेखळे - पुरकर , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर, संगमनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . पी . एस. शिंदे, ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , संगमनेर यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता. 


क्रमांक कार्यव्य/रजा/ ३१/ सन २०२०.- श्री . जी . व्ही . देशपांडे, 
५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांची दिनांक 
१३ जानेवारी २०२० ते दिनांक १५ जानेवारी २०२० रोजीची 
एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 


श्रीमती जे. व्ही . पेखळे- पुरकर , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , संगमनेर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत वाढीव 
अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या २ रे सहदिवाणी न्यायाध 
वरिष्ठ स्तर, संगमनेर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिल्या असत्या. 


, 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . जी . व्ही . देशपांडे यांना ५ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ५ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
येत आहे. 


अहमदनगर , ६ जानेवारी २०२० . 


आदेश 


श्री . जी . व्ही . देशपांडे, ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती एम . बी . आत्तार , ६ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ३० / सन २०२०, - श्रीमती के . पी . राठौर , 
४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांची दिनांक 
१५ जानेवारी २०२० ते दिनांक १८ जानेवारी २०२० रोजीची 
एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 
तसेच त्यांना दिनांक १४ जानेवारी २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते दिनांक २० जानेवारी २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेपूवीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


श्री . जी . व्ही . देशपांडे , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते तर ते ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


अहमदनगर, १३ जानेवारी २०२० . 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती के . पी . राठौर यांना ४ थे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी पुनर्नियुक्त 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ९ - १५, २०२० / आषाढ १८ - २४, शके १९ ४२ 


१३ 


- 


आदेश 


श्री . एम . सी . नेपते , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, शेवगाव 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . एस. पी . आडे, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , शेवगाव 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ८२/ सन २०२०.- श्रीमती एस . डी . सोनी , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नेवासा यांची दिनांक २६ 
डिसेंबर २०१९ व दिनांक २७ डिसेंबर २०१ ९ रोजीची एकूण 
२ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 
त्यांना दिनांक २४ डिसेंबर २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक ३० डिसेंबर २०१ ९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूवीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


श्री . एम . सी . नेपते , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , शेवगाव 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , शेवगाव या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 


अहमदनगर , १३ 

जानेवारी २०२० . 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एस. डी. सोनी यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, नेवासा या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. 
तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , नेवासा या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 


आदेश 


श्रीमती एस . डी . सोनी, सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, 
नेवासा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
दिवाणी प्रकरणांचा कार्यभार श्री . बी . यु. चौधरी, दिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर , नेवासा यांचेकडे व फौजदारी प्रकरणांचा कार्यभार 
श्रीमती पी . व्ही . राऊत, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, 
नेवासा यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १०९ / सन २०२०.- श्री . जे. आर. मुलाणी, 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, नेवासा यांची दिनांक 
१७ जानेवारी २०२० ते दिनांक २१ जानेवारी २०२० रोजी पर्यंतची 
एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 
तसेच त्यांना दिनांक १६ जानेवारी २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते दिनांक २२ जानेवारी २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


- 


श्रीमती एस . डी . सोनी , सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
नेवासा ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, नेवासा या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . जे. आर . मुलाणी यांना २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नेवासा या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नेवासा या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत 
आहे. 


अहमदनगर , १३ जानेवारी २०२० , 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ८६/ सन २०२०.- श्री . एम . सी . नेपते , 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, शेवगाव यांची दिनांक १५ जानेवारी 
२०२० ते दिनांक १८ जानेवारी २०२० रोजीची एकूण ४ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक १४ 
जानेवारी २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २० जानेवारी 
२०२० रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे. 


श्री . जे. आर. मुलाणी, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
नेवासा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार दिनांक १७ जानेवारी २०२० , १८ जानेवारी २०२० , 
२० जानेवारी २०२० व दिनांक २१ जानेवारी २०२० रोजी श्रीमती 
एस. डी . सोनी, सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, नेवासा यांचेकडे 
व दिनांक १ ९ जानेवारी २०२० रोजी दिवाणी प्रकरणांचा कार्यभार 
श्री . बी. यु. चौधरी, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नेवासा यांचेकडे 
व फौजदारी प्रकरणांचा कार्यभार श्रीमती पी . व्ही . राऊत, २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नेवासा यांचेकडे ठेवण्यात येत 
आहे. 


- 


श्री . जे. आर. मुलाणी, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, 
नेवासा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते 
तर ते २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नेवासा या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एम . सी . नेपते यांना दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , शेवगाव या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत 
आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर, शेवगाव या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


अहमदनगर , १३ जानेवारी २०२० . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ९ - १५, २०२० / आषाढ १८ - २४ , शके १९ ४२ 


, 


आदेश 


नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत 
आहे . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/८२/ सन २०२०.- श्रीमती एस . डी . सोनी , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नेवासा यांची दिनांक १५ 
जानेवारी २०२० ते दिनांक १७ जानेवारी २०२० रोजीची एकूण 
३ दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह याद्वारे 
मंजूर करण्यात येत आहे. 


श्रीमती पी . व्ही . राऊत, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर, नेवासा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . ए. ए. पाचारणे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर, नेवासा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एस . डी . सोनी यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नेवासा या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. 
तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , नेवासा या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


श्रीमती पी . व्ही . राऊत, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , नेवासा ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नेवासा 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


अहमदनगर , १५ जानेवारी २०२०. 


आदेश 


श्रीमती एस . डी . सोनी, सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
नेवासा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार दिनांक १५ जानेवारी २०२० व दिनांक १६ जानेवारी २०२० 
रोजी श्री . जे. आर. मुलाणी, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , नेवासा यांचेकडे व दिनांक १७ जानेवारी २०२० रोजी दिवाणी 
प्रकरणांचा कार्यभार श्री. बी . यु. चौधरी, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , नेवासा यांचेकडे व फौजदारी प्रकरणांचा कार्यभार श्रीमती पी . 
व्ही . राऊत, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नेवासा 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


- 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ५९/ सन २०२०.- श्रीमती आर. एस. भोसले, 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , संगमनेर यांची दिनांक १६ 
जानेवारी २०२० ते दिनांक २४ जानेवारी २०२० रोजीची एकूण 
९ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 
त्यांना दिनांक १५ जानेवारी २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक २७ जानेवारी २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेपूवीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


श्रीमती एस . डी . सोनी, सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
नेवासा ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नेवासा या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती आर. एस . भोसले यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत 
आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर, संगमनेर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


अहमदनगर , १५ जानेवारी २०२० . 


आदेश 


श्रीमती आर. एस. भोसले, सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
संगमनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती जे. व्ही . पेखळे -पुरकर, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , संगमनेर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/८४/ सन २०२०.- श्रीमती पी . व्ही . राऊत , 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नेवासा यांची दिनांक 
१६ जानेवारी २०२० ते दिनांक १८ जानेवारी २०२० रोजीची 
एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 
तसेच त्यांना दिनांक १५ जानेवारी २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेपासून 
ते दिनांक २० जानेवारी २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेपूवीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


श्रीमती आर . एस . भोसले , सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
संगमनेर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, संगमनेर या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


श्रीराम राजेसाहेब जगताप , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 

अहमदनगर . 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती पी . व्ही . राऊत यांना २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नेवासा या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नेवासा या पदी पर्यायी इसमाच्या 


अहमदनगर , १६ जानेवारी २०२० . 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ९ - १५, २०२० / आषाढ १८ - २४, शके १९ ४२ 


१५ 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS 

JUDGE 


नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एसजीएन/ जीएनएल ( ओ)/ १०५४/ सन २०२०, 
दिनांक १३ जानेवारी २०२० असा आहे. 


Order 


No. EST/422 / 2020.- The Principal District and 
Sessions Judge , Nashik is pleased to pass the 
following Order 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ (१) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था व उपवर्गीकरण इतर संस्था असे 
आहे. 


अनिल वि . भांगरे , 


सहायक निबंधक, 


सहकारी संस्था, तालुका शेवगाव, 

जिल्हा अहमदनगर . 


शेवगाव, १३ जानेवारी २०२० . 


Earned Leave for two (2) days from 13th 
January 2020 and 14th January 2020 prefixing 
Sunday falling on 12th January 2020 is hereby 
granted to Shri. J. P. Zapate , District Judge - 2 and 
Additional Sessions Judge, Nashik . 

Charge during the absence of Shri. J. P.Zapate , 
District Judge - 2 and Additional Sessions Judge , 
Nashik is kept with Smt. S. S.Nair, District Judge 
3 and Additional Sessions Judge , Nashik . 

Certified that Shri. J. P. Zapate would have 
continued to officiate in the post of District Judge 
2 and Additional Sessions Judge , Nashik , if he 
had not proceeded on leave for the period from 
13th January 2020 to 14th January 2020 [ Note 2 
below Rule 39 (2 ) of the Maharashtra Civil Services 
( Pay ) Rules, 1981 ]. 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


ABHAY S. WAGHWASE , 
Principal District and Sessions Judge , 

Nashik . 


क्रमांक वि -५/ एएनआर/ आरएसआर/ सीआर/ ४५६१/ ३५४ / २०२०. 
मी , दिग्विजय आहेर , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , अहमदनगर 
या प्रमाणपत्राद्वारे असे जाहीर करतो की , कल्पतरू अर्बन सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित, केडगाव, तालुका नगर , जिल्हा अहमदनगर 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० मधील (सन 
१९ ६१ चा महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम क्रमांक २४ ) कलम 
९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. तिचा नोंदणी क्रमांक 
एएनआर/ आरएसआर/ सीआर/ ४५६१/ सन २०२० , दिनांक २० जानेवारी 
२०२० असा आहे. 


Nashik , 13th January 2020 . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ मधील नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण साधन संपत्ती संस्था असून उपवर्गीकरण कर्ज देणाऱ्या 
साधन संपत्ती संस्था असे आहे. 


क्रमांक सनिशे/ एएनआर/ एसजीएन/ जीएनएल ( ओ)/ १०५४/ ५८ / सन 
२०२०.- मी , अनिल वि . भांगरे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
तालुका शेवगाव, जिल्हा अहमदनगर या प्रमाणपत्राद्वारे असे जाहीर 
करतो की , कमलकिसन स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्यादित , 
शहरटाकळी, तालुका शेवगाव , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १९ ६१ अधिनियम 
क्रमांक २४) कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. तिचा 


दिग्विजय आहेर , 
जिल्हा उपनिबंधक . 


सहकारी संस्था, अहमदनगर . 


अहमदनगर , २० जानेवारी २०२० . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND , YERAWADA, PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004. 


EDITOR: DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


